Reg. No. NP CITY / 236/ 2015- 17 


PURN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७ /ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ [ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये ८.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७. 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ८ मे , २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - ३७१२-९२७ - प्र . क्र . १६६- २०१२- नवि- ३० . 


ज्याअर्थी, चिखली शहराची विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम- ३१ अन्वये , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २६०० - १०२ - सी . आर१८बी 
२००० - युडी- ३० , दिनांक २५ सप्टेंबर , २००३ अन्वये भागशःमंजूर केली असून ती दिनांक १० नोव्हेंबर , २००३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी,चिखली शहराची भागशः पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२६०५- ६११ - सी आर 
१०१- २००५- युडी-३० , दिनांक १२ जुलै , २००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ सप्टेंबर , २००५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ .चिखली, ता .चिखली , जि . बुलडाणा, सर्व्हे नं . २०३ मधील ५ .८६ हेक्टर जागा ना -विकास 
विभागात समाविष्ट आहे . (यापुढे “ उक्त जमिन ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, चिखली नगर परिषदेने , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पारित ठराव क्र . १६ , दिनांक ७- ८ - २००७ अन्वये उक्त जागा ना -विकास 
विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत उक्त अधिनियम कलम ३७ ( १) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही करुन फेरबदल प्रस्ताव 
( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, स .क्र . २०३ मधील ५.८६ हे . क्षेत्रापैकी ५.२६ हे. आर क्षेत्रापुरते जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६- १७ या वर्षातील बाजारमुल्य 
दर तक्त्यानुसार येणा- या उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमुल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम 
रुपये ५, २९ ,५५१ नगर रचनाकार , बुलडाणा शाखा, बुलडाणा यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १४-०३- २०१७ ते १५- ०३ - २०१७ रोजीच्या चलनाने 


अ - एक - अ - १ -( १३५६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११ -१७, शके १९३९ 


जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरण देय असलेली ५ % अधिमुल्य पैकी ५० % रक्कम रुपये ५ ,२९ , ५५१ चिखली नगर परिषदेकडे दिनांक 
१४ - ३- २०१७ ते १७ - ०३ - २०१७ रोजीच्या चलनाने जमा केलेले आहे. तथापि , स . क्र . २०३ मधील ०. ६० हे . आर क्षेत्रासाठी जमीन मालकांनी अधिमूल्य 
रक्कमेचा भरणा केला नसल्याने त्या क्षेत्रापुरते फेरबदल प्रस्तावाची कार्यवाही १ वर्षापर्यंत प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलापैकी स . नं . २०३ मधील ५.८६ हे. आर क्षेत्रापैकी ५. २६ हे . आर क्षेत्रासाठी या जमिनीच्या फेरबदलास काही अटींसह मंजुरी 
देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २५ सप्टेंबर , २००३ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे : 
विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
"मौजे चिखली , ता . चिखली, जि . बुलडाणा येथील स . क्र . २०३ मधील ५. ८६ हे . क्षेत्रापैकी ५.२६ हे . आर जागा ना -विकास विभागातून 
वगळून ” रहीवास विभागात खालील अटींसह भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

उक्त फेरबदलापैकी स . क्र . २०३ मधील ० . ६० हे . क्षेत्राबाबत निर्णय एक वर्षापर्यंत प्रलंबीत ठेवण्यात आला आहे. या एका वर्षाचे कालावधीत 
संबंधीत जमीन धारकाने अधिमूल्याची रक्कम जमा केली नाही तर सदर प्रस्ताव एका वर्षानंतर या क्षेत्रापुरता नामंजूर झाला असल्याचे आपोआप 
समजण्यात येईल . 
अट क्र . १ :-प्रस्तावाधीन जागेचा विकास करताना १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित 

करणे बंधनकारक राहील . 
अट क्र . २ :-पायाभुत सुविधा जमीन मालक /विकास कर्त्यांनी विकसीत करणे बंधनकारक राहील . 
अट क्र . ३ :- फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडुन विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास 

व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. आयुक्त , महानगरपालिका, अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 


J - 


( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
अट क्र . ४ : - उक्त जागे जाणा- या १५ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याखालील जागेचे दानपत्र नगर परिषदेला देणे जमीन मालकास 

बंधनकारक राहील . 
उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, चिखली नगर परिषद , चिखली यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 8th May , 2017 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966. 

No. TPS - 3712-927 -CR-166 - 2012 - UD - 30 . 

Whereas, the Revised Development Plan of Chikhali City , Dist - Buldhana has been partly 
sanctioned by the Urban Development Department under Section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) vide 
Notification No . TPS - 2600 - 102- CR - 18 B - 2000 -UD - 30 , dated the 25th September , 2003 and has come into 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


force with effect from the 10th November, 2003 (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ”) ; 

Whereas , the remaining excluded part of Development Plan of Chikhali City , Dist - Buldhana 
has been sanctioned by the Urban Development Department vide Notification No . TPS - 2605 
CR -611 - CR - 101 - 2005 -UD - 30 , dated the 12th July , 2005 and has come into force with effect from the 
1st September, 2005 ; 

And whereas, in the said Development Plan , land admeasuring 5 .67 Hect. of Mouje Chikhali, 
Tq. Chikhali & Dist .- Buldhana bearing Survey No . 203 (hereinafter referred to as “ the said Land ” ) 
is included in " No Development Zone” ; 

And whereas, Chikhali Municipal Council , following its General Body Resolution No . 16 , 
dt. 7 / 8 / 2007 , and after following the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of said Act, has 
submitted to the Government for its sanction , a modification proposal so as to delete the said land from 
“ No Development Zone” and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as " the 
said Modification Proposal”) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharshtra State , Pune, the Government is of the opinion that, the proposed modification should be 
sanctioned ; 

And whereas , in Survey No . 203 , Total area 5 . 86 Hect. out of which the land owner of the 
area admeasuring 5 . 26 Hect. has deposited Rs. 5 , 29 ,551 towards the 50 % Government share of the 
5 % premium amount as per the valuation the said land as prescribed in the Annual Statement ofRates 
(ASR ) for the year 2016 - 17 , in the Government Treasury vide dt. 14 - 3 - 2017 to 15 - 3 - 2017 through the 
Town Planner , Buldhana Branch , Buldhana and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of 
Rs. 5 ,29 ,551 has been deposited with the Chikhali Municipal Council , Chikhali vide dt . 14 -03 - 2017 to 
17 -03 - 2017 , However since the owner of the remaining land admeasuring 0 .60 Hect, land not deposited 
the premium for the said proposed modification , decision in respect of the land admeasuring 0 .60 Hect 
is kept in abeyance 1 year ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 ( 2) of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby sanctions of modification proposal of area admeasuring 5 . 26 Hect. 
of land out of the land area of 5 .86 Hect. with some conditions and for that purpose amends the above 
said notification dated , 4th December , 1992 as follows : 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 
“ The land admeasuring 5 . 26 Hect out of5 . 86 Hect in land bearing Survey No. 203 of Chikhali is deleted 
form No -Development Zone” and included in Residential Zone subject to the conditions given below : 

Modification decision in respect of remaining 0 .06 Hect . in Survey No . 203 is kept in abeyance for one 
year. During this period , if the owner has not deposited the Premium amount, the proposed modification in 
respect of remaining 0 . 06 Hect. in survey No . 203 is deemed to be lapsed . 


Condition No. 1 : While Developing the land under modification , in addition to the compulsory 

10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities . 
Condition No . 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic amenities. 
Condition No. 3 : If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of 

plots shall be monitored by the Municipal Commissioner Amravati Municipal 
Corporation in relation to development of civic amenities as per the stages given 
below . 


ՀՈՒ 


n 


(i) 


After final approval of layout 


Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 


Sale of 50 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 


(ii) After completion of 40 % of Civic amenities 
(iii) After completion of 60 % of Civic amenities 
(iv ) After completion of 80 % of Civic amenities 
(v) After completion of 100 % of Civic amenities 


Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 100 % of total Plots shall be permissible. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


Condition No. 4 : The land under 15 mt. vide road running through above land should be donated in the 

_ name of Municipal Council , Chikhali. 
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the 
office of the Chief Officer , Municipal Council, Chikhali , during office hours on all working days for 
inspection by public for a period of onemonth . 

This Notification shall also be published on the Government web side at www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL, 
Under Secretary . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 

___ सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


आदेश 


क्रमांक प्रा . यो . अम ./ कलम -२० /प्र. क्र . अ( ४)/ १६/ सहसंचाअम/ ६१२. 


ज्याअर्थी, अमरावती प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम- १५( १ ) अन्वये 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २८८७/ प्र .क्र . १९६- नवि - १३ , दि . २९ मे , १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दि . १५ ऑगस्ट , १९९३ पासून अंमलात 
आलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे पार्डी, ता . वरुड मधील सर्व्हे नं . २४/१ मधील ०. २० हेक्टर, सर्वे नं . २२/ १ मधील १. ०८ 
हेक्टर व सर्व्हे नं . २२/ १ब मधील १. ३२ हेक्टर अशी एकूण क्षेत्र २. ६० हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) कृषी विभागात 
ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे . 


आणि ज्याअथी, उक्त अधिनियमाचे कलम- २० पोटकलम(२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमधील , उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून/ ना 
विकास विभागातुन वगळून खालील अटीच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे बाबत शासनाचे मत झाले आहे . ( यापुढे ज्यास 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 


अट क्र . १ : — फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. सदर 

क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक /विकासक यांना विकसित करावे लागेल . 


ल्यावर 


अट क्र . २ : — फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ : — फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मुलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 
( अ ) अभिन्यास अंतिम मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 
(ब) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 
( क ) समारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 
( ड) समारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 

(इ) समारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जिल्हाधिकारी यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा 
विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट- कलम (३) च्या तरतुदीनुसार शासन नोटीस क्रमांक/टिपीएस - २८११ / ४९६/प्र.क्र . २०० / 


ભ્યાવર 


ल्यावर 


ल्यावर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


२०११/ नवि- ३० , दि . ६ ऑगस्ट , २०१४ अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी 
देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम -१६२ ( २) अन्वये “ अधिकारी ” म्हणून सहसंचालक , नगर रचना, 
अमरावती विभाग , अमरावती यांची नियुक्ती करण्यात आली होती (यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या जमीन वापर बदलाच्या धोरणानुसार मौजा पार्डी, ता . वरुड , जि . अमरावती मधील स . नं . २४ / १ मधील ० .२० हे . व 
स . नं . २२/ १ मधील १ . ०८ हे . स . नं . २२ / १ब मधील १. ३२ हे अशी एकूण २ . ६० हे . क्षेत्रासाठी जमीन मालक यांनी जमीन वापर बदलाचे अधिमूल्य 
रु . ५,२२ ,२८० शासकीय कोषागार , अमरावती येथे जमा केले आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - १८१५/ प्र .क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , दि . ०६- ०५ - २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम - २० अन्वये 
फेरबदलाद्वारे मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील जमीन वापर विभाग बदल करण्यासाठी विभागीय स्तरावर प्रस्ताव छाननी समिती ( यापुढे “ समिती ” असे 
संबोधिले आहे ) स्थापन करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे पत्र क्र . टिपीएस - २८११/ ४९६/ प्र.क्र .२०० / २०११/ नवि - ३० , दि . १७-११-२०१६ अन्वये कलम -२०( ४ ) ची अधिसूचना 
निर्गमित करण्याबाबत समितीला आदेशीत केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दि . ०२- ०५ - २०१७ रोजी झालेल्या सभेमध्ये समितीचे सदस्यांना सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त प्रादेशिक योजनेत 
उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून काही अटीच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, शासनाचेनिर्णय क्र . टिपीएस- १८१५ - प्र. क्र .४९ / १५/ नवि - १३, दि . ११ - ०६- २०१५ अन्वये संबंधीत विभागीय संहसंचालक यांना 
उक्त अधिनियमाचे कलम - २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजीत करण्यात आलेले आहे. 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम - २० चे पोट - कलम ( ४) व त्याअनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून सहसंचालक , नगर 
रचना , अमरावती विभाग , अमरावती उक्त जमिनीबाबत प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे . व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना 
मंजुरीची दि . २९ मे , १९९३ ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे . 

“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत 


आहे . ” 


नोंद 


अमरावती क्षेत्राच्या प्रादेशिक योजनेतील मौजे पार्डी, ता . वरुड मधील सर्व्हे नं . २४/ १ मधील ०. २० हेक्टर , सर्व्हे नं . २२ / १ मधील १.०८ हेक्टर 
व सर्व्हे नं . २२ / १ब मधील १. ३२ हेक्टर अशी एकूण क्षेत्र २. ६० हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातुन वगळून खालील अटीच्या अधिन राहून भाग नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अट क्र . १ : - फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. ( सदर 

क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक /विकासक यांना विकसित करावे लागेल. 


अट क्र . २ : - फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासकाची राहील . 

: - फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


ल्यावर 


( अ) अभिन्यास अंतिम मंजूर झाल्यावर 
( ब) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर 
( क) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड) सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( इ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 
एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


ल्यावर 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर ,जिल्हाधिकारी यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा 
विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


अ- एक - अ-२ ( १३५६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


वरिल कोणत्याही अर्टीचे उल्लघंन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . 


( १ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती 


( २) सहसंचालक , नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती . 


( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अमरावती शाखा, अमरावती . 


T . J . Fisiche , 


अमरावती : 
fatich 99 , 2090 . 


सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती अमरावती तथा 

सहसंचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


HTT 9 -31 ( 37. f . q .) , . ST . PI., 37. sh . & o . 


MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

ORDER 
No. R . P . Amt.-Sect- 20 - C . R . A (4 ) 16 - Jdtpamt-612 . 

Whereas , the Regional Plan of Amravati Region (hereafter referred in as the “ said Regional Plan ” ). 
has been sanctioned vide Government Notification of the Urban Development Department under 
Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 )(herein 
after referred to as “ the said Act”) vide Notification No. TPS - 2887 -CR - 196 -UD - 13 , dated the 29th May , 
1993 and has come into force with effect from the 15th August , 1993 . 

And whereas , after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune on the 
report submitted by the said Officer , the Government is of the opinion that the land admeasuring area 
2 .60 hector of S . No . 24 / 1 (part) (Area - 0 . 20 Hect .), 22 / 1 (part) (Area - 1 . 08 Hect.), 22 / 1 ( B ) (part) (Area - 1 .32 
Hect.), of Mouje Pardi, Tal. Warud Dist. Amravati should be deleted from agriculture zone and including 
in Residential Zone subject to certain conditions. 

And whereas, as provided in sub section (2 ) of Section 20 of the said Act . The Government of 
Maharashtra is of the opinion that the said Land , should be deleted from Agricultural Zone / No Develop 
ment Zone and be included in Residential Zone, subject to the following condition (hereinafter referred 
in as “ the Proposed Modification ”) 
Condition No. 1 : While preparing the layout in respect of the said lands under modification , apart from 

the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities. This 

area shall have to be developed by the Land Owner / Developer for the same Purpose . 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the concerned Land Owner /Developer to provide basic 

infrastructure and civic amenities in the said lands under modification . 
Condition No. 3 : If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, 

then sale of plots shall be monitored by the Collector , in relation to development of civic 

amenities as per the stages given below . 
(i) After final approval of layout 

Sale of 25 % of total Plots shall be permissible 
(ii ) After completion of 40 % of Civic Sale of 50 % of total Plots shall be permissible. 

Amenities . 
(iii ) After completion of 60 % of Civic Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 

Amenities . 
(iv ) After completion of 80 % of Civic Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 

Amenities. 
(v ) After completion of 100 % of Civic Sale of 100 % of total Plots shall be permissible . 

Amenities . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


If Group Housing Schedule is proposed in the layout then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed . 

And whereas , the notice for the Proposed Modification , under the powers conferred by Section 20 ( 3 ) 
of the said Act , was published by the Government vide Urban Development Department Notice No . Re 
construction TPS - 2811 - 496 - C . R . - 200 - 2011 -UD - 30 , Dt. 6th August, 2014 inviting objections and sugges 
tions from the general public , and the Joint Director of Town Planning Amravati Division , Amravati was 
appointed as the officer (hereinafter referred to as the " said Officer”) to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period only and to submit his report on the same to the Government ; 

And whereas, after consulting to the Director of Town Planning Maharashtra State , Pune on the 
report submitted by the said Officer, the Government is of the opinion that the land admeasuring area 
2 .60 hector of S . No . 24 / 1 (part) ( Area - 0 . 20 Hect.), 22 / 1 (part) Area - 1 . 08 Hect.), 22 / 1 ( B ) (part ) Area - 1. 32 
Hect.), of Mouje Pardi, Tal. Warud , Dist. Amravati should be deleted from agriculture zone and including 
in Residential Zone subject to certain conditions . 

And whereas, Government has constituted Zone change committee (hereinafter referred to as 
" said committee”) vide Notification No . TPS - 1815 - C . R . 49 - 15 -UD - 13 , Dt. 06 - 05 - 2015 for zone change prposals 
of sanctioned Regional Plans. 

And whereas, as per zone change policy ofGovernment, the owners of S . No. 24 / 1 (part) ( Area - 0 - 20 ) 
Hect.), 22 / 1 (part) ( Area - 1. 08 Hect.), 22 / 1 ( B ) (part ) (Area - 1 . 32 Hect.), of Mouje Pardi, Tal. Warud , Dist . 
Amravati have deposited the premium of Rs. 5 ,22 ,280 in the Government Treasury Amravati. 

And Whereas, the Government vide in letter No . TPS - 2811 - 496 -C . R . -200 - 2011 -UD - 30 , Dt. 17 - 11 
2016 has directed to zone change committee Amravati to issued Notification under Section 2014 ) of the 
said land . 

And whereas , said committee s meeting was held on 02 - 05 - 2017 and after consulting the commit 
tee members “ said committee” is of the opinion ., that the said land should be deleted from Agricultural 
Zone and include in Residential Zone, subject to certain condition . 

Now therefore , in exercise of the power conferred under sub -section (4 ) of Section 20 of the said act, 
the Joint Director of Town Planning Amravati Division , Amravati hereby sanctions the proposed Modifi 
cation in respect of the said land and for that purpose amends the above referred Notification dated the 
29th May , 1993 as follows. 

“ In the Schedule of Modification appended to the Notification dated the 29th May 1993 sanctioning 
the said Regional Plan the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
And whereas, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune on the 
report submitted by the said Officer, the Government is of the opinion that the land admeasuring area 
2 .60 hector of S . No . 24 / 1 (part) (Area - 0 . 20 Hect.), 22 / 1 (part) (Area - 1 . 08 Hect .), 22 / 1 (B ) (part ( Area - 1. 32 
Hect.), of Mouje Pardi, Tal. Warud Dist. Amravati should be deleted from agriulture zone and including in 
Residential Zone subject to certain conditions. 
Condition No. 1 : While preparing the layout in respect of the said lands under modification , apart from 

the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities . This 

area shall have to be developed by the Land Owner / Developer for the same Purpose . 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the concerned Land Owner /Developer to provide basic 

infrastructure and civic amenities in the said lands under modification . 
Condition No . 3 : If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout , 

then sale of plots shall be monitored by the Collector , in relation to development of civic 

amenities as per the stages given below . 
(i) After final approval of layout 

Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 
( ii ) After completion of 40 % of Civic Sale of 50 % of total Plots shall be permissible . 

Amenities . 
( iii) After completion of 60 % of Civic Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 

Amenities . 
(iv) After completion of 80 % of Civic Sale of 90 % of total Plots shall be permissible. 

Amenities . 
After completion of 100 % of Civic Sale of 100 % of total Plots shall be permissible . 
Amenities . 


( v ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १-७ , २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


If Group Housing Schedule is proposed in the layout then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed . 

In case breach of any of the above conditions, layout approval and non agriculture permission shall 
be liable to be cancelled . 

The copy of part plan showing the above sanctioned modificaton shall be kept open for inspections 
by general public during office hours on all working days for a period of onemonth at the following offices . 

( 1 ) The Collector, Amravati. 
( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Amravati Division, Amravati. 
(3 ) The Assistant Director of Town Planning, Amravati Branch , Amravati . 


Amravati : 
The 19th May 2017 . 


H . J . NAZIRKAR , 

Member Secretary , 
Zone Change Committee Amravati and 

Joint Director of Town Planning , 
Amravati Division , Amravati. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६१. 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 


आदेश 


क्रमांक प्रा . यो . अम ./ कलम - २० / प्र . क्र . २( क )/ १७/ सहसंचाअम / ६१४ . 


ज्याअर्थी, अमरावती प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम - १५( १) अन्वये 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २८८७/ प्र .क्र . १९६- नवि - १३ , दि . २९ मे , १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दि . १५ ऑगस्ट , १९९३ पासून अंमलात 
आलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे रेवसा , ता . अमरावती येथील गट नं .२७८ ( सर्व्हे नं . १०४/ २/ २), गट नं . २८१ ( सर्व्हे नं . १०४ / 
२/१), व गट नं . ३२६ (सर्व्हेनं . १०४/१) मधील ९.४६ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे. 


आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - १८१५/ प्र.क्र . ४९ -१५- नवि -१३, दि . ०६ मे , २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम - २० अन्वये 
फेरबदलाद्वारे मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील जमीन वापर विभाग बदल करण्यासाठी विभागीय स्तरावर प्रस्ताव छाननी समिती (यापुढे “ समिती " असे 
संबोधले आहे ) स्थापन करण्यात आली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक ०२- ०५ - २०१७ रोजी झालेल्या सभेमध्ये समितीचे सदस्यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , शासनाने उपरोल्लेखित 
दिनांक ०६ -०५- २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उक्त अधिनियमाचे कलम - २० पोटकलम -( २ ) मधील 
तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त जमीन कृषी विभागातुन वगळून काही अटींच्या अधिन राहुन रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक 
असल्याचे समितीचे मत झाले आहे . ( ज्यास यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे . ) 


अट क्र . १ : - फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे . ( सदर 

क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक /विकासक यांना विकसित करावे लागेल .) 


अट क्र . २ : - फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ : - शासनाने आदेश क्रमांक टिपीएस - १८१५ / प्र . क्र . ४९ - १५ - नवि -१३, दि . ०६ मे , २०१५ व दिनांक ११ जून , २०१५ अन्वये निर्धारीत 

केल्याप्रमाणे अधिमूल्याचा भरणा करण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 
अट क्र . ४ : - फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मुलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १-७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


( अ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 
( ब) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर 
( क ) समारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड) समारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( इ) समारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


ल्यावर 


अट क्र . ५ : — तसेच जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जिल्हाधिकारी अमरावती यांनी विहित केल्यानुसार सर्व 

मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


वरिल कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


आणि ज्याअर्थी, शासनची निर्णय क्रमांक टिपीएस- १८१५ / प्र .क्र . ४९ - १५ - नवि- १३, दि . ११ जून , २०१५ अन्वये संबंधित विभागीय सहसंचालक 
यांना उक्त अधिनियमाचे कलम - २० पोटकलम-( ३ ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजीत करण्यात आलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम -२० पोटकलम (३ ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सहसंचालक , 
नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती उक्त जमिनीच्या वापरात फेरबदल करण्याचा इरादा जाहिर करीत आहे व प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
नागरिकाकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत 
लिखीत स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत . 
हरकती/ सूचना सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती, तट्टे यांची इमारत , डॉ कम्पाउंड ,कॅम्प अमरावती यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . 

सचना / हरकती दाखल करणा- यांना सनावणी देण्याकरिता व सदस्य सचिव प्रस्ताव छाननी समिती अमरावती यांना अहवाल सादर 
करण्याकरिता समीती तर्फे अधिकारी म्हणुन सहायक संचालक , नगर रचना, अमरावती यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


X 


उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 


( १ ) जिल्हाधिकारी , अमरावती . 
( २ ) सहसंचालक , नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती . 
( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अमरावती शाखा , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक १९ मे , २०१७. 


ह . ज . नाझीरकर , 

सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती अमरावती 

तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 


MEMBER SECRETARY , ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

ORDER 
No. R. P.Amt. -Sect- 20 - C . R. 2 ( C ) 17 -JDTPAMT - 614 . 

Whereas , the Regional Plan of Amravati Region (hereafter referred in as the “ said Regional Plan ”) 
has been sanctioned vide Government Notification of the Urban Development Department under 
Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 )(herein 
after referred to as “ the said Act”) vide Notification No. TPS - 2887-CR - 196 -UD - 13 , dated the 29th May , 
1993 and has come into force with effect from the 15th August , 1993 . 


अ - एक - अ - ३ ( १३५६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १-७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring 9 .46 Ha. bearing Gut No . 278 
(Survey No . 104 / 2 / 2 ), Gut No. 281 (Servey No. 104 / 2 / 1) and Gut No. 326 (Suvery No. 104 / 1) ofMouje 
Revsa , Tal. Amravati, as shown on the Part Plan , (hereinafter referred to as the “ said land”) is included 
in Agricultural Zone in the said Regional Plan . 

And whereas , Government has constituted Zone Change Committee (hereinafter referred to as the 
" said Committee” ) vide Notification No. TPS - 1815 -CR -49 - 15 -UD - 13 , dated the 06th May , 2015 for change 
proposals of sanctioned Regional Plans . 

And whereas , said committee s meeting was held on 02 -05 - 2017 ; and after consulting the commit 
tee members “ said committee” is of the opinion ., that the said land in accordance with the provisions of 
sub - section (2 ) of Section 20 of the said Act, should be deleted from Agricultural Zone and include in 
Residential Zone, subject to following condition .(hereinafter referred to as the “ Proposed Modification ” ). 


Condition No. 1 : While preparing the layout in respect of the said lands under modification , apart from 

the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities. (This 

amenity space can be develop by the Land Owner / Developer for the same Purpose . 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the concerned Land Owner /Developer to provide basic 

infrastructure in the said lands under modification . 
Condition No . 3 : It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to Pay Premium as decided by 

the Government vide Order No . TPS - 1815 -CR - 49 - 15 -UD - 13 , dated the 06th May , 2015 

and dated 11th June, 2015 . 
Condition No . 4 : If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, 

then sale of plots shall bemonitored by the Collector , in relation to development of civic 
amenities as per the stages given below . 


Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 50 % of total Plots shall be permissible. 


Sale of 75 % of total Plots shall be permissible. 


(i) After final approval of layout 
(ii) After completion of 40 % of Civic 

Amenities . 
( iii ) After completion of 60 % of Civic 

Amenities . 
( iv) After completion of 80 % of Civic 

Amenities . 
(v ) After completion of 100 % of Civic 

Amenities . 


Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 


Sale of 100 % of total Plots shall be permissible . 


Condition No . 5 : If Group Housing Scheme is proposed in the layout then the occupancy certificate shall 

not be given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed . 


In case of non - compliance , layout Approval and Non - Agriculture permission shall be liable to be 
cancelled . 


And whereas , Government by Order No. TPS - 1815 - CR - 49 - 15 -UD - 13 , dated the 11th June , 2015 
has delegated power to the Joint Director of Town Planning of respective Division to notifiy under 
sub - section (3) of Section 20 of said act. 


Now , therefore , in exercise of the power conferred under sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said 
act, the Joint Directer of Town Planning of Amravati Division declares its intention to initiate the 
“ Proposed Modification ” and invites objections and suggestions from the general public within 30 days 
from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Official Gazette , 
Suggestions/ Objections in this regard shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


११ 


Amravati, Tathe building , Camp Amravati who is hereby appointed as the Officer to hear the Sugges 
tions /Objections received within the stipulated period and to submit his report on the same to the 
Member Secretary , Zone Change Committee Amravati. 


The Plans showing the proposed modification shall be kept for inspection by the general public 
during office hours on all working days at the following Offices. 


( 1) The Collector, Amravati . 
(2 ) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division , Amravati . 
( 3) The Assistant Director of Town Planning , Amravati Branch , Amravati. 


Amravati : 
The 19th May , 2017 . 


___ H. J . NAZIRKAR, 

Member Secretary , 
Zone Change Committee Amravati and 

Joint Director of Town Planning , 
Amravati Division , Amravati. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि - २०८ - २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका- २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर, दारव्हा , नगर परिषदेमध्ये शिवसेना या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता व सदस्यांची नांवे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार 
प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


नगर परिषद , दारव्हा 


अ . 


कायमचा 


पक्ष 


गट नेत्याचे नांव 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 


पत्ता 


( ४ ) 


( ७ ) 


दशरथराव 


दारव्हा 


राम 


श्री . अरविंद तुकाराम 

निंबर्ते 


गोविंदराव 


दारव्हा 


बाबूसिंग 


दारव्हा 


दारव्हा 


( २ ) 
१ . श्री . बबनराव ईरवे 
२. कु . जयश्री खरोडे 
३ . श्री . गजेंद्र उर्फ चेतक चव्हाण 
४ . श्री . अरविंद निंबर्ते 

श्री . रवी तरटे 
६ . सौ . दीपा सिंगी 
७. सौ . सिमा चिरडे 
८ . श्री . प्रकाश दुधे 
९ . सौ . वैशाली खाटीक 


तुकाराम 
सुखदेवराव 
मनोज 


( ५ ) ( ६ ) 
शिवसेना थेट नगराध्यक्ष 
शिवसेना प्रभाग क्र . ३( अ ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ३( ब ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ८( अ ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ४( ब ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ६( ब ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ७( अ ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ७( ब ) 
शिवसेना प्रभाग क्र . ८( ब ) 


दारव्हा 


ॐ 


दारव्हा 


दारव्हा 


मुकुंदरावजी 
चंद्रभान 


दारव्हा 


सुभाष 


दारव्हा 


दिनांक ८ मे २०१७ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११- १७ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 


आदेश 


क्रमांक अका - १ - नपाप्र - कावि - २१० - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका- २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , यवतमाळ, नगर परिषदेमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता व सदस्यांची नांवे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 
नगर परिषद , यवतमाळ 


कायमचा 


पक्ष 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 


गट नेत्याचे 

नांव 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


श्री . चंद्रशेखर 
हरीकेशव 
चौधरी 


१. श्री . विशाल पावडे 
२. सौ . वैशाली सवाई 
३ . पल्लवी रामटेके 
४ . शहजादशहा 
५ . नसिमाबानो 
६ . सलीमशहा 
७. जावेद परवेज अंसारी 
८ . शेख ताहेराबी 
९ . श्री . चंद्रशेखर चौधरी 
१० . श्रीमती उषा दिवटे 
११ . सौ . दर्शना इंगोले 
१२. प्रा . अनिल देशमुख 


सुधाकर 
प्रविण 
विठ्ठलराव 
सलीमशहा 
शब्बीरखान 
सुलेमानशहा 
अ. समद कासम 
अब्दुल हबीब 
हरिकेशव 
प्रविण 
लोकेश 
विजयराव 


शिरभाते ले . आ . 
आदर्श नगर 
पाटीपुरा 
अलकबीर नगर 
शर्मा ले . आउट 
अलकबीर नगर 
तारपुरा 
कोहिनुर सो . सा . 
संताजी प्लॉट 
बांगर नगर 
रवि नगर 
साईनाथ सो . सा . 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ५( ब ) 
प्रभाग क्र . ८ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ८ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ९( अ ) 
प्रभाग क्र . ९( ब ) 
प्रभाग क्र . १० ( अ ) 
प्रभाग क्र . १०( ब ) 
प्रभाग क्र . १७( ब ) 
प्रभाग क्र . १९ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २२( ब ) 
प्रभाग क्र . २६ ( अ ) 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि - २१२- २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , यवतमाळ, नगर परिषदेमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता व सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


नगर परिषद , यवतमाळ 


पक्ष 


गट नेत्याचे 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


कायमचा 
पत्ता 


प्रभाग 
क्रमांक 


नांव 


( २ ) 


(३ ) 


( ७ ) 


१. श्री . पंकज मुंदे 
२ . सौ . सपना लंगोटे 
३ . श्री . राजु केराम 

४ . सौ . रजनी देवकते 
दिनांक ५ मे , २०१७ . 


नामदेवराव 
संजय 
गोमाजी 
जीवन 


( ४ ) 
प्रजापती नगर 
आर्णी रोड 
आर्णी रोड 
गुरूकृपा नगर 


(५ ) 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 


( ६ ) 
प्रभाग क्र . २५ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २७( ब) 
प्रभाग क्र . २७( अ ) 
प्रभाग क्र . २८ ( ब ) 


श्री . पंकज 
नामदेवराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


१३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


आदेश 


क्रमांक अका -१ -नपाप्र- कावि -२१४ - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४(३) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका- २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या आघाडी नेता सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 
नगर परिषद , पुसद 


आघाडी नेत्याचे 


नाव 


( ७ ) 


डॉ . अकील 
अहेमद 


जुसबभाई 


मेमन 


३(ब ) 


si 


नगर परिषद वडीलाचे/ 

कायमचा 

पक्ष 

प्रभाग 
क्र . सदस्याचे नांव पतीचेनांव 

पत्ता 

क्रमांक 
( १) (२) (३ ) 
१ . सौ . अनिता नाईक मनोहर 

गांधी नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी थेट नगराध्यक्ष 
२ . सौ. संगिता देशमुख राहुल शातीनगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १( अ ) 
३ . राजु दुधे नथ्यूजी पार्वतीनगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १( ब ) 
४ . डॉ. अकील अहेमद जुसबभाई मेमन गुजरी चौक , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

रूकय्या बेगम सै . मुजफ्फरोदिन मस्जिद वार्ड , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
६ . इंदुबाई गवळी शिवाजी माळीपुरा पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ४( अ) 
७. दिपाली धुळे भगवान 

सुभाष वार्ड , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ६ ( अ ) 
८ . राजु सालुंके मल्लहरी शिवाजी वार्ड, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ( ब ) 
९ . अर्जुन लोखंडे बाबाराव 

वसंत नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ७( अ ) 
सौ . रेखा चौहान संजयसिंह वसंत नगर, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ७( ब ) 
११. शेख फिरोज शेख अफसर वसंत नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ८( अ) 
१२ . सौ .पंचशिला कांबळे राहुल वसंत नगर , पुसद ___ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १३( अ ) 
१३. अॅड . भारत जाधव मधुकर जाधव ले- आऊट, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १३( ब ) 

सौ . वाहेदुन्निसा मो . हारुन वसंत नगर , पुसद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ८ ( ब ) 
१५ . शाह साकीब जानुल्ला शाह । वसंत नगर , पुसद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ९( अ ) 
१६ . सौ . साबेरा बी जकी अन्वर वसंत नगर, पुसद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ९( ब ) 


दिनांक ६ मे , २०१७. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि- २१६- २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४( ३) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका-२०१६ च्या 
अ-एक- अ- ४ ( १३५६) . 


C४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


निवडणुकीनंतर यवतमाळ, नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गट नेता, सदस्यांची व सहयोगी सभासदांची नावे 
खालील अनुसूचीत दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


नगर परिषद , यवतमाळ 


ल 


कायमचा 


पक्ष 


प्रभाग 


गट नेत्याचे 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


पत्ता 


क्रमांक 


नाव 


(२ ) 


( ३ ) 


__ ( ४ ) 


मोहा 


भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज. पा . 
भा . ज. पा . 
भा . ज. पा . 
भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 


१ . सौ . सुजाता कांबळे श्रीकृष्ण 
२. श्री . विजय खडसे रामकृष्ण 
३ . सौ . कोमल ताजने कार्तीक 
४. कु . करूणा तेलंग किसनराव 
५ . सौ . सुषमा राऊत अजय 
६ . साधना काळे विनोद 
७. श्री . सुभाष राय दयाराम 
८ . शुभांगी हातगावकर राजाभाऊ 

सौ. चंद्रभागा मडावी दिलीप 
१० . जगदिश वाधवाणी ज्ञानचंद 
११. लता ठोंबरे रमेश 
१२. श्री . सुजित राय रतनलाल 
१३. प्रियंका भवरे चेतन 
१४. नित्यानंद गिरी अशोक 
१५ . नंदाजिरापुरे संजय 
१६ . अमोल देशमुख ओंकार 
१७. विभा कुलकर्णी विलास उर्फ दत्ता 

मनिष दुबे गणेशप्रसाद 
१९ . प्रविण प्रजापती कन्हैयालाल 

पुष्पा ब्राम्हणकर दिगांबरराव 
गिरीधर बोरकर माधवराव 
सौ . संगीता कासार 

गजानन 
२३ . दिनेश चिंडाले माणिक 
२४ . सौ. रिता धावतोडे गजानन 
२५ . सौ . किर्ती राऊत संतोष 
२६ . मनोज मुधोळकर विजय 
२७. सौ. निता इसाळकर राजेश 
२८ . सौ . निता केळापुरे भास्कर 
२९ . भानुदास राजने बापुराव 
३० . नितीन मिसपुरे अनिल 


नारींगे नगर 
संदिप सो . सा . 
बोबडे ले . आ . 
पिंपळगाव 
कामगार नगर 
बालाजी चौक 
शिवाजी चौक 
शिवाजी नगर 
यवतमाळ 
पंचशिल नगर 
जयविजय चौक 
लहान वडगांव 
जिरापुरे प्लॉट 
शास्त्रीनगर 
४६ , बाजोरिया नगर । 
चापमनवाडी 
शारदा चौक 
सिध्देश्वर नगर 
महाजन ले . आ . 
जामनगर 
जामनगर 
जगतमंदिर रोड 
यवतमाळ 
३४ , राणा प्रताप नगर 
महादेव नगर 
विश्वास नगर 
देवि नगर 
समता नगर 
वाघापुर टेकडी 


प्रभाग क्र . १ ( अ ) श्री . विजय 
प्रभाग क्र . १ ( ब ) रामकृष्ण 
प्रभाग क्र . ३ ( अ ) खडसे 
प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ६ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ११ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ११ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १२ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १२ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १३ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १५ ( ब) 
प्रभाग क्र . १६ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १६ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १७ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १८ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १८ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १९ ( ब ) 
प्रभाग क्र . २० ( अ ) 
प्रभाग क्र . २० ( ब ) 
प्रभाग क्र . २१ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २१ (ब ) 
प्रभाग क्र . २२ ( अ) 
प्रभाग क्र . २३ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २४ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २४ ( ब ) 
प्रभाग क्र . २५ (ब ) 
प्रभाग क्र . २६ ( ब ) 
प्रभाग क्र . २८ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १३ ( ब ) ( सहयोगी सभासद ) 


भा . ज . पा . 


१८ . 


भा . ज . पा . 
भा . ज. पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज. पा . 
भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 
भा . ज . पा . 


भा . ज . पा . 


अपक्ष 


दिनांक ५ मे २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


१५ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि- २२० - २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका -२०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेता व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 
नगर परिषद , पुसद 


ल 


पक्ष 


प्रभाग 
क्रमांक 


गट नेत्याचे 

नांव 


ल 


( ५) 


१ ( अ ) 


अकील अहेमद 
जुसबभाई मेनन 


१ ( ब) 


m 


ल 


m 


ॐ 


नगर परिषद वडीलाचे/ 

कायमचा 
क्र . सदस्यांचे नांव पतीचे नांव 

पत्ता 
( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . सौ . संगिता देशमुख राहुल 

शांती नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
२. राजु दुधे नथ्थुजी पार्वती नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

अकील अहेमद जुसबभाई मेमन गुजरी चौक , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

रूकय्या बेगम सै . मुजफ्फरोदिन मस्जिद वार्ड , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
५ . इंदुबाई गवळी शिवाजी माळीपुरा, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
दिपाली धुळे भगवान 

सुभाष वार्ड , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
राजु सालुंके मल्लहारी शिवाजी वार्ड, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
अर्जुन लोखंडे बाबाराव 

वसंत नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
९ . सौ . रेखा चव्हाण संजयसिंग वसंत नगर, पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

शेखफिरोज शेख अफसर वसंत नगर , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
११ . सौ .पंचशिला कांबळे राहुल 

देवी वार्ड , वसंत नगर , राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

पुसद 
१२ . भारत जाधव मधुकर 

जाधव ले- आऊट , पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 


६ ( अ ) 


ॐ 


ॐ 


६ ( ब ) 
७ ( अ ) 
७ ( ब ) 


८ ( अ ) 
१३ ( अ) 


१३ ( ब) 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ६९ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ -नपाप्र - कावि - २२२ - २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


नगर परिषद , पुसद 


कायमचा 


पक्ष 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 


आघाडी नेत्याचे 

नांव 


पत्ता 


( ५) 


( १ ) ( २ ) 
१ . सौ. मंगला डोळस देविदास 

सौ . अपर्णा निर्मल महेश 
३ . श्री . निखील चिद्दरवार अनिल 


ईटावा , पुसद 
गणेश वार्ड , पुसद 
हटकेश्वर वार्ड, पुसद 


भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 


प्रभाग क्र . २ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 


निखील अनिल 
चिद्दरवार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १-७ , २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


( ६ ) 


( ७ ) 


ॐ 


( १ ) (२) 

(३ ) 
__ सौ . रुपाली जयस्वाल पंकज 
५ . श्री . निरज पवार जगदिश 
६. श्री . निळकंठ पाटील गोंविदराव 
७. श्री . दत्ता गंगाळे चिमनाजी 
८ . सौ. शितल उतळे पांडुरंग 
९ . सौ . अनिता चव्हान भरत 
१० . सौ . स्वाती पदमवार सुभाष 
दिनांक ८ मे , २०१७ . 


अनुसूची - चालू 
( ४) 
मोतीनगर , पुसद भारतीय जनता पार्टी 
गांधीनगर , पुसद भारतीय जनता पार्टी 
मोतीनगर , पुसद भारतीय जनता पार्टी 
शिवाजी वार्ड , पुसद भारतीय जनता पार्टी 
शिवाजी वार्ड, पुसद भारतीय जनता पार्टी 
नविन पुसद 

भारतीय जनता पार्टी 
नविन पुसद 

भारतीय जनता पार्टी 


प्रभाग क्र . १० ( अ ) 
प्रभाग क्र . १० ( ब ) 
प्रभाग क्र . ११ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १२ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १२ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १४ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १४ ( क ) 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ -नपाप्र- कावि - २२४- २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका- २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , यवतमाळ नगर परिषदेमध्ये बहुजन समाज पार्टी या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता , सदस्यांची नांवे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 

नगर परिषद , यवतमाळ 
अनु नगर परिषद वडीलाचे/ कायमचा पत्ता 

प्रभाग क्र . गट नेत्यांचे नांव 
क्रमांक सदस्याचे नांव 

पतीचे नांव 
( १) ( २ ) 

( ३ ) (४ ) 

( ६) ( ७) 
१. सौ . पुष्पा राऊत 

शिवप्रसाद डॉ . आंबेडकर नगर बसपा प्रभाग क्र . २ ( अ ) श्री . गणेश अनिल धवने 
२ . श्री . गणेश धवने 

अनिल राजाराम नगर 

बसपा प्रभाग क्र . २ ( ब ) 


पक्ष 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र- कावि- २२६- २०१७. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका-२०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , यवतमाळ नगर परिषदेमध्ये शिवसेना या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता, सदस्यांची नांवे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार 
प्रसिद्ध करीत आहे. 


प्रभाग क्र . 


गट नेत्यांचे नांव 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 
१ . 
२ . 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 

( २ ) 
सौ . कांचन चौधरी 
श्री . उद्धवराव साबळे 


अनुसूची 

नगर परिषद , यवतमाळ 
वडीलाचे/ कायमचा पत्ता पक्ष 
पतीचे नांव 

( ३ ) ( ४ ) 
श्रीकांत उर्फ बाळासाहेब शर्मा वाडा 

शिवसेना 
व्यंकटराव विठ्ठलवाडी 

शिवसेना 


( ६) 

( ७ ) 
थेट नगराध्यक्ष श्री . गजानन गजानन 
प्रभाग क्र . ३ ( ब ) इंगोले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


१७ 


__ अनुसूची – चालू 


( १) 


(२) 


( ३) 


(४ ) 


(५ ) 


( ७ ) 


३. 


श्री. नितीन बांगर 


काशीनाथ 


गाडगे नगर 


शिवसेना 


प्रभाग क्र . ६ ( ब ) 


सौ . वैशाली कनाके 


लक्ष्मणराव 


गोदाम फैल 


शिवसेना 


ॐ 


प्रभाग क्र . ७ ( अ ) 


श्री . गजानन इंगोले 


तलाव फैल 


शिवसेना 


प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 


ॐ 


गुलाबराव 
निलेश 


शिवाजी नगर 


शिवसेना 


प्रभाग क्र . १४ ( अ ) 


ॐ 


अनिल 


लोहारा 


शिवसेना 


ॐ 


प्रभाग क्र . १४ ( ब ) 


सौ . चैताली बेलोकर 
सौ . यशोदा यादव 
सौ . संगीता राऊत 
श्री . पंकज देशमुख 


रविंद्र 


जयविजय चौक 


शिवसेना 


प्रभाग क्र . १५ ( अ ) 


९ . 


वसंतराव 


बालाजी सो . सा . 


शिवसेना 


प्रभाग क्र . २३ ( ब ) 


पक्ष 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १- नपाप्र - कावि- २२८ - २०१७. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका -२०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता, सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 

नगर परिषद , उमरखेड 
अनु नगर परिषद वडीलाचे/ कायमचा पत्ता 

प्रभाग क्र . आघाडी नेत्यांचे नांव 
क्रमांक सदस्याचे नांव पतीचे नांव 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५) ( ६) 

( ७ ) 
१ . श्री . नामदेव ससाणे जयराम नाथनगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष अध्यक्ष सौ . ज्योती उत्तम इंगळे 
२ . कु . कवीता खंदारे प्रल्हाद पाटील नगर 

भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . १ ( अ ) 
३ . श्री . प्रकाश दुधेवार विश्वनाथ शिवाजी वार्ड , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ४ (ब ) 
४ . सौ . अनुप्रिता देव श्रीपाद श्रीराम नगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 

___ श्री . दिलीप सुरते मधुकर टिळकवार्ड , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
६ . सौ . सविता पाचकोरे रामा शिक्षक कॉलनी , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ८ ( अ ) 
७. सौ . ज्योती इंगळे उत्तम नाथनगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ९ ( अ ) 
८ . अॅड . बाळासाहेब नाईक केशवराव वसंतनगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ९ ( ब ) 


ॐ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २३० - २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता नियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका- २०१६ च्या 


अ - एक - अ - ५ ( १३५६ ). 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११ -१७, शके १९३९ 


अनु 


( २ ) 


श्री . 


५ . 


८ . 


निवडणुकीनंतर, वणी नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता, सदस्यांची सहयोगी सभासदाची नांवे खालील 
अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 

नगर परिषद , वणी 
नगर परिषद वडीलाचे/ कायमचा पत्ता 

पक्ष 

प्रभाग क्र . गट नेत्यांचे नांव 
क्रमांक सदस्याचे नांव 

पतीचे नांव 
( १ ) ( ३ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
१. श्री . तारेंद्र बोर्डे 

गंगाधर 

गंगास्वामी , शे . मं . भाजपा थेट नगराध्यक्ष श्री . तारेंद्र गंगाधर बोर्ड 
२ . श्री . नितीन चहानकर 

शंकर रवि नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . १ ( अ ) 
३ . सौ . वर्षा खुसपूरे राजेश 

गुरुवर्या कॉलनी भाजपा प्रभाग क्र . १ ( ब ) 
४ . सौ . रंजु झाडे निलेश 

आनंद नगर 

भाजपा 

प्रभाग क्र . २ ( अ ) 
श्री . संतोष डंभारे बळीराम 

गौरकार कॉलीनी 

भाजपा 

प्रभाग क्र . २ ( ब ) 
सौ .मंजुषा झाडे मंगेश प्रगती नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . ३ ( अ ) 
श्री .निलेश होले विठ्ठलराव 

एकता नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 
सौ . प्रिती बिडकर देवराव 

मदिना मस्जीद जवळ भाजपा प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 
श्री . राकेश बुग्गेवार लक्ष्मण 

जैताई नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
१० . सौ . संगीता भंडारी 

देशमुख वाडी भाजपा प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 
११ . सौ . मनिषा लोणारे रामेश्वर 

भिम नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . ६ ( अ ) 
१२ . श्री . धिरज पाते दिगांबर 

कोंडावार ले . आ . भाजपा प्रभाग क्र . ७ ( अ ) 
१३ . सौ . ममता अवताडे 

मनोरमा अपार्टमेंट भाजपा प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 
१४ . सौ . आरती वांढरे गिरीश 

कोंडावार गल्ली भाजपा प्रभाग क्र . ८ ( अ ) 
१५ . श्री . शालीक उरकुडे महादेव 

शिवाजी चौक 

भाजपा प्रभाग क्र . 
१६ . कु . अक्षता चव्हाण कोकाजी 

शास्त्री नगर 

भाजपा 

प्रभाग क्र . १० ( अ ) 
१७ . श्री . श्रीकांत पोटदुखे प्रभाकर 

सुभाषचंद्र बोस चौक भाजपा प्रभाग क्र . १० ( ब ) 
१८ . श्री . विजय मेश्राम रमेश 

शास्त्री नगर 

भाजपा 

प्रभाग क्र . ११ ( अ ) 
१९ . सौ . स्वाती खरवडे सुनिल 

कैलास भवन 

भाजपा 

प्रभाग क्र . ११ ( ब ) 
२० . सौ . माया ढुरके मारोती 

रंगनाथ नगर 

भाजपा 

प्रभाग क्र . १२ ( अ ) 
२१ . संतोष पारखी 

पुंडलीक 

रंगनाथ स्वामी परिसर भाजपा प्रभाग क्र . १२ (ब ) 
सौ . रंजना उईके 

रंगनाथ नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . १३ ( अ ) 
२३ . श्री . सुभाष वाघडकर । बाबूलाल 

गोकुल नगर 

भाजपा प्रभाग क्र . १३ ( ब ) 
२४ . प्रशांत निमकर किसनराव 

तेली फैल 

अपक्ष प्रभाग क्र . ६ ( ब ) ( सहयोगी सभासद ) 


नरेंद्र 


मदन 


हनुमान 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २३२ - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


१९ 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या आघाडी नेता सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
नगर परिषद , उमरखेड 


अनु 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


आघाडी नेत्यांचे नांव 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


क्रमांक 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(६) ( ७) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ४ ( अ ) सौ . रुपाली गजानन 


शिवाजी वार्ड , उमरखेड 


१ . सौ . रुपाली रासकर 
२ . सौ . कल्पना अनखुळे 


गजानन 
शैलेश 


सदानंद वार्ड , उमरखेड 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( अ ) रासकर 


३ . 


सौ . कविता काळबांडे 


राहुल 


संत गजानन महाराज वार्ड , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ७ ( अ ) 
उमरखेड 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २३४ - २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , दारव्हा नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता , सदस्याची व सहयोगी सदस्याची नांवे 
खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
नगर परिषद , दारव्हा 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


गट नेत्यांचे नांव 


अनु 
क्रमांक 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


( ३ ) 


( ७ ) 
श्री. शुभम रमेश गवई 


अरविंद 


दारव्हा 


भाजपा 


प्रभाग क्र . २ (ब) 
प्रभाग क्र . २ ( अ ) 


रमेश 


दारव्हा 


भाजपा 


( १ ) ( २ ) 
१. सौ . प्रिती जयसिंगपुरे 
२ . श्री . शुभम गवई 
३ . सौ . मिरा कराळे 
४ . सौ . सुनिता ठाकरे 
५ . श्री . दामोधर लढ्ढा 


शिवदास 


दारव्हा 


भाजपा 


प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 


शंकर 


दारव्हा 


भाजपा 


प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ५ ( ब) ( सहयोगी सभासद ) 


नरसिंगदास 


दारव्हा 


अपक्ष 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६ . 

आदेश 
क्रमांक - अका - १- नपाप्र- कावि- २३६- २०१७. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ च्या 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


निवडणुकीनंतर , दारव्हा नगर परिषदेमध्ये समाजवादी पार्टी या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता, व सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 

नगर परिषद , दारव्हा 
अनु नगर परिषद वडीलाचे/ कायमचा पत्ता ____ पक्ष 

प्रभाग क्र . गट नेत्यांचे नाव 
क्रमांक सदस्याचे नाव पतीचे नांव 
( १) (२ ) (३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६) 
१ . काजी आरीफउल्ला काजी कुदरतउल्ला दारव्हा 

समाजवादी पार्टी प्रभाग क्र . ९ ( ब ) काजी आरीफउल्ला 
२ . बासीद मोहम्मद खान नजर मोहम्मद खान दारव्हा समाजवादी पार्टी प्रभाग क्र . १० (ब ) 


( ७ ) 


समाप 


प्रमा 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७७ . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १- नपाप्र- कावि - २३८ - २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३) अन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा , नगर परिषद , सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर दारव्हा नगर परिषदेमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता व सदस्याची नांवे खालील 
अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
नगर परिषद , दारव्हा 


अनु 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


गट नेत्यांचे नांव 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


क्रमांक 


( ४) 


( ५ ) 


(३) 
सचिन 


दारव्हा 


(१) (२) 
१ सौ . राऊत सारीका 
२ सुरय्या परविन 
३ फिरदोस सुलताना 


अ. रहेमान 


दारव्हा 


( ६) ( ७ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . १ ( अ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . १ ( ब) सुरय्या परविन 

अ . रहेमान 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ९ ( अ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . १० ( अ ) 


मुसव्वीर खान दारव्हा 


४ 


शमीम बेगम 


मो . युसूफ 


दारव्हा 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 


आदेश 


क्रमांक अका - १ - नपाप्र - कावि - २४० - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्तानियम , १९८७ चे नियम ४( ३ ) अन्वये , प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड , नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१६ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


२१ 


सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेल्या गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


नगर परिषद , उमरखेड 


कायमचा 


पक्ष 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडीलाचे/ 
पतीचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 


आघाडी नेत्याचे 

नाव 


पत्ता 


( ४ ) 


( १) 
१ 
२ 


(२ ) 
श्री . अरविंद भोयर 
श्री . संदीप ठाकरे 


प्रभाग क्र . ६ ( ब ) 


संभाजी 
गणपतराव 


खडकपुरा , उमरखेड शिवसेना 
पोलिस स्टेशन मागे, शिवसेना 
उमरखेड 


( ७) 
अरविंद संभाजी 
भोयर 


प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 


मारोती 


३ 
४ 


श्री . राजेंद्र ठाकरे 
सौ . रेखा गवळे 


वसंत नगर , उमरखेड शिवसेना 
करोडी रोड, उमरखेड शिवसेना 


प्रभाग क्र . ८ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १० ( अ ) 


विलास 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 
दिनांक ४ मे , २०१७. 


यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १ - कलम- १६-( १ड )- २०१६- १७ - यवतमाळ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १ - ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती , शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे , त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
पुढील ३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( २) 


न-rm 


सौ . मंदा महामोगलायन लभाने 
श्री . प्रितम अरूण वासनिक 
श्री . घनश्याम चंपतराव अत्रे 
श्री . मिलींद दिगांबर गजभिये 
सौ . सुनंदा प्रकाश पिल्लारे 
श्री . अरविंद श्यामराव खोब्रागडे 
फिरोजाबानो रऊफ शाह 
सोमलविजय तोटे 


रा . प्रभाग क्र . २( अ ), न . प., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ( ब), न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ( ब ), न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४( अ ) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४( ब ), न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ८ ( ब ) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( अ ), न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १३( ब ), न . प ., यवतमाळ 


- 


9 


- 


अ- एक - अ - ५ ( १३५६ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १-७ , २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


अनुसूची-चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


सुरेखा महेंद्र कांबळे 


रा . प्रभाग क्र . १५ ( अ ) , न . प ., यवतमाळ 


निर्मला गोविंद हातागळे 


रा . प्रभाग क्र . १५ ( अ ), न . प ., यवतमाळ 


शितल चंदन हातागळे 
सुनिल भदूजी बोरकर 
प्रियंका उमेशराव काळे 


रा . प्रभाग क्र . १५ ( अ) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १५( ब ), न . प., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १६( अ ), न . प., यवतमाळ 


अरूणा दिगांबर गावंडे 


पठान करिम खान मंजुर खान 


रा . प्रभाग क्र . १६ ( अ) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १६( ब) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १६( ब), न. प., यवतमाळ 


संतोष नामदेवराव गायकवाड 


विजय गंगाबिसन भूत 


रा . प्रभाग क्र . १६( ब ), न . प ., यवतमाळ 


रा . प्रभाग क्र . १७ ( अ ) , न . प ., यवतमाळ 


रा . प्रभाग क्र . २२( अ ) , न . प ., यवतमाळ 


वंदना गणेशकुमार गुप्ता 
सचिन भिमराव कांबळे 
मुकेश मोरेश्वर देशभ्रतार 
अंजु गजानन जयसिंगपुरे 


रा . प्रभाग क्र . २२( अ), न . प ., यवतमाळ 


रा . प्रभाग क्र . २२( ब ), न . प ., यवतमाळ 


दिनेश तुकाराम स्थुल 


रा . प्रभाग क्र . २३( ब ), न . प ., यवतमाळ 


तारा शिवाजीराव कोल्हे 


विलास रामचंद्र बावणे 


रा . प्रभाग क्र . २४ ( अ) , न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . २४( ब), न. प., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . २५ ( अ) , न . प ., यवतमाळ 


अशोक चंद्रभानजी काळमोरे 


प्रदिप रामभाऊ बिजवे 


रा . प्रभाग क्र . २५( अ ), न . प ., यवतमाळ 


मनोज चंद्रभान इंगोले 


रा . प्रभाग क्र . २५ ( अ ), न . प ., यवतमाळ 


हरीभाऊ उकंडा चौधरी 


रा . प्रभाग क्र . २५ ( अ) , न . प ., यवतमाळ 


रश्मी राजेशराव पोहनकर 


रा . प्रभाग क्र . २५( ब ), न . प ., यवतमाळ 


कविता वेदराज जोमदे 


रा . प्रभाग क्र . २६( ब ), न . प., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . २६( ब ), न . प., यवतमाळ 


रा . प्रभाग क्र . २७( ब ) , न . प ., यवतमाळ 


कविता नंदकिशोर गुल्हाणे 
शेख सुरैयाबानो शेख याकुब 
संदिप सुर्यभान सिडाम 
पंकज रमेश मेश्राम 


रा . प्रभाग क्र . २८ ( अ ), न . प ., यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ८( ब ), न . प., यवतमाळ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ८० . 


आदेश 


क्रमांक १-कलम - १६-( १ड )- २०१६- १७ -वणी. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १- ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणूकीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


२३ 


पत्रात 


Wi 


केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती, शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( २ ) 


रा . वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 


रा . वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 


लुक्का मनोज गोकुलदास 
बुरडकर अशोक बळीराम 
लेडांगे गणपत मरोती 
पडोळे सतिश अरुण 
खोब्रागडे संदिप मुरलीधर 
खोब्रागडे राजेंद्र अरुण 
सातपुते वर्षा अनिल 
आगबत्तलवार विजयलक्ष्मी सुभाष 
शेख सगिर अहमद शे. इब्राहिम 


रा . वणी, ता . वणी ,जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ६( ब), वणी , ता . वणी , जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ६( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ६( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ७( ब) , वणी, ता . वणी , जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ७( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( अ ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( अ ), वणी , ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १०( ब ), वणी, ता . वणी, जिल्हा यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १२( ब ), वणी , ता . वणी , जिल्हा यवतमाळ 


शेख चाँद शेख जुम्मा 


फरजान बेगम शेख अलील 


सलमा फरदीन अ . समद 


पिदुरकार श्रीकांत विकास 
पिदुरकार महेश गुलाब 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१ . 


आदेश 


क्रमांक ३- कलम- १६ -( १ड )- २०१६- १७- पुसद . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १ - ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती, शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( ३ ) 


- 


- 


माल 


( २ ) 
शेख महेबुब हुसेन 
वानोडे वामनराव धारबाजी 
राठोड कमल सखाराम 
शाहिन सुलताना तस्लीम 
सोनटक्के रेखा विजय 


रा. प्रभाग क्र . १(ब), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . २( अ), पुसद, ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . २( ब), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ३(ब), पुसद, ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४( अ ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 


- 


वतमाळ 


- 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११ -१७, शके १९३९ 


अनुसूची- चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


शेख महेबुब हुसेन 
मिह मुस्तफा बेग दोलत बेग 
शेख मुकतार कासम 
सुफीया परविन शेख रफीक 


रा . प्रभाग क्र . ४(ब) , पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४(ब) , पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ८( अ), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९(ब) , पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ११(ब), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १२( ब ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 


चव्हाण विजय नारायणराव 


रा . प्रभाग क्र . १२( ब ) , पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 


माल 


अत्राम रेणूका किरण 
पवार रुपाली नितीन 
साळवे शोभा सुधाकर 
अहमद माजिद सलाम 


- IM 


सय्यद अल्ताफ अब्बास 


चंदनकर राजु सिताराम 
पानपट्टे संतोष प्रभाकरराव 


रा . प्रभाग क्र . १३( अ ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १३( ब ) , पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १३( ब), पुसद, ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १३(ब), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४( अ), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४( अ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४( ब ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४( ब ), पुसद , ता . पुसद, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४ ( क ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १४( क ), पुसद , ता . पुसद , जि . यवतमाळ 


करण मंगेश वसंतराव 
कांबळे गिता अनिल 


गादेवार संध्या ज्ञानेश्वर 


कदम पदमा अनिल 
सवाई मंदा नरेंद्र 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८२ . 


आदेश 


क्रमांक ४ - कलम - १६-( १ड )- २०१६- १७- उमरखेड . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट -कलम ( १-ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती, शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


. 


( २ ) 


( ३ ) 


बरडे अर्जुन बामन 
शे. महेबुबी तजमुल 
राजेश बापुराव मुडे 


रा . प्रभाग क्र . ८ , उमरखेड , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ११ , उमरखेड , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ६, उमरखेड , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ 


४ 


d 


तमाळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


२५ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८३ . 


आदेश 


क्रमांक ५ - कलम - १६-( १ड )- २०१६- १७-दिग्रस . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १ -ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती, शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


आसराफातेमा इफतेखार खान 


रा . दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


सौ . रुपा संजिव चोपडे 


रा . दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


सुनिता साहेबराव दातीर 


रा. दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


रा . प्रभाग क्र . १( अ ), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


संतोष गजानन भागवतकर 
विजय तुळशिराम इकडे 
शेख इसा ईसराईल 


रा . प्रभाग क्र . २( ब ) , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


माल 


मधुकर रामबकस पवार 


मा 


सौ . चंदना संदेश तुपसुंदरे 


रा. प्रभाग क्र . २(ब), दिग्रस , ता. दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ४( अ), दिग्रस , ता. दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ५( अ), दिग्रस, ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ५( अ), दिग्रस , ता. दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ६( अ ), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


कल्पना मधुकर पवार 


श्वेता हरीश सांखला 


ईमरान खान जमिरखान 


रा . प्रभाग क्र . ६( ब ) , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


म . रफीक अ . मजिद 


रा . प्रभाग क्र . ६( ब ), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


सय्यद इब्नेअली शौकत अली 


रा . प्रभाग क्र . ६( ब ) , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


हरीश फूलचंद सांखला 


रा . प्रभाग क्र . ६( ब ), दिग्रस, ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


सुनिता साहेबराव दातीर 


उर्मीला प्रकाश सुकोडे 


रा . प्रभाग क्र . ७( क ) , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा. प्रभाग क्र . ७( क), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ८ ( ब), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


खान एजाज नवाज 


तायेरा बी . शे. रशिद 


रा . प्रभाग क्र . ९( अ ), दिग्रस, ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


शेख नाजमीन जफर 


मोहम्मद जफर गफार 


रा . प्रभाग क्र . ९( अ), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९(ब), दिग्रस , ता. दिग्रस , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . १०( अ ), दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


सलमा अ . मोबीन 


नागपुरे तुकडी बेगम शे. करीम 


रा . प्रभाग क्र . ११( ब ), दिग्रस, ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 


अ - एक - अ- ७ ( १३५६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८४ . 


आदेश 


क्रमांक ६- कलम - १६ -( १ड ) - २०१६- १७- दारव्हा . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम ( १ -ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती , शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


اف 


( २ ) 


( ३ ) 


ها 


به 


मिराबाई महादेव बुराडे 
संजिविनी योगेश गवई 
शोभा राजेश मिरकुटे 


रा. प्रभाग क्र . १ , दारव्हा , ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४ , दारव्हा , ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ७, दारव्हा , ता . दारव्हा , जि . यवतमाळ 


سه 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८५ . 


आदेश 


क्रमांक ७- कलम- १६ -( १ड )- २०१६ - १७- आर्णी . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम (१ - ड ) चे तरतुदी अन्वये , 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती, शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


शंकर बाळकृष्ण पारधी 
सचिन राम यलगंधेवार 
सै . मुजफ्फर सै. गफ्फार 
वर्षा हिम्मतराव मस्के 
ज्ञानेश्वर सुर्यभान सुर्यकार 
खुशाल रामभाऊ ठाकरे 
नयन गोविंद राठोड 
खान शाहरुख कय्युम 
सुशिला अनिल इंगोले 
आशा अरुण मनवर 
कविता संतोष बोरकर 
अरुणा प्रकाश पिलावन 


रा . प्रभाग क्र . १ ( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . २( ब ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ( ब ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४( अ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ४( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ५( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ५( क ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ६( ब ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ७( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ७( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ९ ( अ ), आर्णी, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७ , शके १९३९ 


२७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८६ . 


आदेश 


क्रमांक ८ - कलम - १६-( १ड )- २०१६- १७- घाटंजी . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम ( १ - ड ) चे तरतुदी अन्वये, 
मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत 
केलेल्या खर्चाबाबतची माहीती , शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे , त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
३ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


( २ ) 
वसंता सिताराम मोरे 
विक्रम घनश्याम जैस्वाल 


रा . प्रभाग क्र . ४( ब), घाटंजी, ता . घाटंजी , जि . यवतमाळ 
रा . प्रभाग क्र . ५( ब ), घाटंजी, ता . घाटंजी, जि . यवतमाळ 


यवतमाळ : 
दिनांक ३ मे , २०१७ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , 
यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८७. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : - गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती, शेगांव यांचे पत्र जा . क्र . पंसशे- साप्रवि - १३५४ - २०१७, दिनांक १० - ०४ - २०१७ व पंचायत 
समितीची सभा दिनांक ०६- ०४ - २०१७ मधील ठराव क्र . ४ . 

आदेश 


क्रमांक वि . ४- कृउबास - शेगांव- स्थाप्रासं- प्रति .नि - १५९९ - २०१७ : 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती , शेगांव यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शेगांव येथे पंचायत समिती 
प्रतिनिधी म्हणून श्री . विठ्ठल भास्करराव पाटील, सभापती , पंचायत समिती, शेगांव यांचे नांव या कार्यालयाला पंचायत समितीची सभा दिनांक ०६- ०४ 
२०१७ मधील ठराव क्र . ४ सह कळविलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी , डी . आर . खाडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे नियम १४( ४ ) ( सी ) व कलम १३( १ ) ( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस 
अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शेगांव चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती, शेगांवचे प्रतिनिधी म्हणुन श्री . विठ्ठल भास्करराव पाटील , 
सभापती,पंचायत समिती, शेगांव यांचीनियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 


वाचा : - गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , चिखली यांचे पत्र जा . क्र . पंसचि - सभा कक्ष- ८०९ - २०१७, दिनांक १२- ०४ - २०१७ व पंचायत 

समितीची सभा दिनांक ११- ०४ - २०१७ मधील वेळेवर येणा - या विषयातील ठराव क्र . ८ . 


आदेश 
क्रमांक वि . ४ -कृउबास -चिखली -स्थाप्रासं - प्रति .नि - १६११ - २०१७ : 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती ,चिखली यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चिखली येथे पंचायत समिती 
प्रतिनिधी म्हणून सौ . वैशाली प्रभाकर क - हाडे , सदस्य , पंचायत समिती, चिखली यांचे नांव या कार्यालयाला पंचायत समितीची सभा दिनांक ११ -०४ 
२०१७ मधील वेळेवर येणा- या विषयातील ठराव क्र . ८ सह कळविलेले आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११ -१७, शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी , डी . आर. खाडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम, १९६३ चे कलम १४(४) ( सी ) व कलम १३(१) (ड) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम १९६७ चेनियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन 
राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चिखली चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती ,चिखलीचे प्रतिनिधी म्हणून सौ . वैशाली प्रभाकर क -हाडे, सदस्य , 


पंचायत समिती, चिखली यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे. 


दिनांक २० एप्रिल २०१७. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९ . 


वाचा : - ( १ ) मुख्याधिकारी , नगर परिषद , शेगांव यांचे पत्र क्रमांक -नपाशे- साप्रवि- ४८० -२०१७, दिनांक २७- ०४- २०१७. 

( २) नगर परिषद , शेगांव ची सभा दिनांक २४- ४ - २०१७ मधील ठराव क्र . ०९ ची सत्यप्रत . 


आदेश 


क्रमांक वि . ४- कृउबास- शेगांव - न . प.- प्रति .निधी- १८०६ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा क्र . (१) अन्वये मुख्याधिकारी, नगर परिषद , शेगांव यांनी नगर परिषद , शेगांव या प्राधिकारी संस्थेचे कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, शेगांव येथे प्रतिनिधी म्हणून नगर परिषद , शेगांव ची सभा दिनांक २४ - ०४ - २०१७ मधील ठराव क्र . ०९ अन्वये श्री . शरदकुमार शंकरलाल 
अग्रवाल, नगरसेवक , शेगांव यांचे नांव या कार्यालयाला सादर केलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी , ज्ञानेश्वर खाडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १) ( इ) मधील तरतुदीस अधिन राहुन कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शेगांव चे संचालक मंडळावर नगर परिषद , शेगांव 
चे प्रतिनिधी म्हणून श्री . शरदकुमार शंकरलाल अग्रवाल , नगरसेवक , शेगांव , यांची याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . श्री . शरदकुमार शंकरलाल अग्रवाल , 
नगरसेवक , शेगांव यांचा नगर परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ जोपर्यंत सुरु राहील अथवा जोपर्यंत नगर परिषद , शेगांव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
शेगांव येथे इतर प्रतिनिधीचा ठराव पारीत करीत नाही तो पर्यंत सदर आदेश लागू राहील . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३ मे , २०१७ . 


डी . आर . खाडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 


